महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः कअनि-१११७/प्र.क्र.११७/१४ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
तारीख: १८ जानेवारी २०२२ 


संदर्भ : १) समक्रमांकाचे दि.१०.०१.२०१८, दि.०७.०१.२०२० व दि.२२.०२.२०२१ चे आदेशा 
आदेशा 


श्री. नं.ग.राऊत, कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१०.०१.२०१८ च्या 
आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगाच्या अधिपत्याखाळील राज्य माहिती आयोग, नागपूर खंडपीठ 
कार्यालयातील कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आल्या 
आहेत. श्री.राऊत आयोगाच्या नागपूर खंडपीठ कार्यालयात दि.१५.०१.२०१८ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. 
श्री.राऊत यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस संदर्भाधीन दि.०७.०१.२०२० व दि.२२.०२.२०२१ येथील आदेशांन्वये 
मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि.१४.०१.२०२२ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. या आदेशान्वये श्री.राऊत, कक्ष अधिकारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस एक वर्ष म्हणजेच दिनांक 
१४.०१.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०११८१७०२२५९५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ढ ry Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, ०७: ‘t of Maharashtra, ou=General Administration 
ayanan himrao >» 
2.5.4.20 
०47७40, 
serialNumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b682d6 
1 fa V b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2022.01.18 17:04:49 +05'30! 


(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


(एव, 
)०80217987501९04130०8372725 


प्रति, 
श्री.नं.ग.राऊत, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर, प्रशासकीय इमारत क्र.२, सिव्हील 
लाईन्स, नागपूर 

प्रत, 


-0 


सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/का.६, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासन भवन, १३ वा मजला, मुंबई-४०० ०३२ 

उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ नागपूर, प्रशासकीय इमारत क्र.२, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
अवर सचिव/साप्रवि का.६, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२ 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब) 


fk ee स्टे 


Cc 
eS 


